Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक १६ ] 


शनिवार , जुलै २८ , २०१८ / श्रावण ६ , शके १९ ४० 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ६२.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक- अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


. 


भाग १ - अ ( असा.) ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ७३ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्र .- अका- नपाप्र - कावि - ७२७-२०१८. 


यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा नगरपरिषदेची दि . १३ डिसेंबर २०१७ रोजी सार्वत्रिक निवडणूक संपन्न झाली आहे . सदर सार्वत्रिक 
निवडणुकित निवडणूक लढविणा- या ज्या उमेदवारांनी निवडणुकित केलेल्या खर्चाचा हिशोब विहित मुदतीत व विहित नमुन्यात सादर केला नाही, अशा 
१६ उमेदवारांना महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ चे कलम १६(१-ड) नुसार व महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 
दिनांक १९ जून २०१० नुसार, आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षाकरीता अनर्ह घोषित करण्यात आले आहे. अनर्ह म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या 
१ ते १६ उमेदवारांची नावे पुढील प्रपत्र- एकमध्ये दर्शविली आहे . 


प्रपत्र - एक 


निवडणूक खर्चाचा हिशोब विहित वेळेमध्ये न सादर केलेल्या उमेदवारांची माहिती 

निवडणुकीचा दिनांक :- १३-१२-२०१७ 

निकालाचा दिनांक : - १४-१२-२०१७ 
उमेदवाराचे नाव 

खर्च सादर करण्याचा उमेदवाराने सादर केलेल्या पक्षाने केलेला व उमेदवारामध्ये 
अंतीम दिनांक 

खर्चाबाबत 

वाटून देण्यात आलेला खर्च 
( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 


अ.क्र . नगरपरिषदेचे 


नाव 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


पांढरकवडा मंचलवार प्रिया वामन 


निरंक 


२ 


बेले श्रीधर रामचंद्र 


१२-०१-२०१८ खर्च अपूर्ण व प्रतिज्ञालेख सादर केला नाही. 
१२-०१-२०१८ खर्च अपूर्ण व प्रतिज्ञालेख सादर केला नाही. 

( १) 


निरंक 


अ .-एक - अ -१ ( १६४ ९ ). 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै २८ , २०१८ / श्रावण ६, शके १९ ४० 


प्रपत्र- एक - चालू 
निवडणूक खर्चाचा हिशोब विहित वेळेमध्ये न सादर केलेल्या उमेदवारांची माहिती 
( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
मंचलवार वामन नारायणराव १२-०१-२०१८ खर्च अपूर्ण व प्रतिज्ञालेख सादर केला नाही. 


( १ ) 


( २ ) 


( ६ ) 


३ 


निरंक 


४ 


नस्कूलवार रवि सदाशिव 


१२-०१-२०१८ 


निरंक 


खर्च अपूर्ण व प्रतिज्ञालेख सादर केला नाही. 
खर्च अपूर्ण व प्रतिज्ञालेख सादर केला नाही. 


५ 


नार्लावार मिनल सचिन 


१२-०१-२०१८ 


निरंक 


६ 


पोसवाल यासमीन अशपाक 


१२-०१-२०१८ खर्च अपूर्ण व प्रतिज्ञालेख सादर केला नाही. 


निरंक 


७ 


पोसवाल हलीमाबेगम 


१२-०१-२०१८ 


खर्च अपूर्ण व प्रतिज्ञालेख सादर केला नाही. 


निरंक 


जहागीर खा 


८ 


कूमरे आकाश भिमराव 


१२-०१-२०१८ 


खर्च अपूर्ण व प्रतिज्ञालेख सादर केला नाही. 


निरंक 


९ 


मडावी वंदना सतिश 


१२-०१-२०१८ 


खर्च अपूर्ण व प्रतिज्ञालेख सादर केला नाही. 


निरंक 


बाभूळकर शोभा बंडू 


१२-०१-२०१८ खर्च अपूर्ण व प्रतिज्ञालेख सादर केला नाही. 


निरंक 


१० 
११ 


१२-०१-२०१८ खर्च अपूर्ण व प्रतिज्ञालेख सादर केला नाही. 


निरंक 


मोहम्मद मुनिरूनिसा बेगम 
हनिफ 


१२ 


सैय्यद नजमूननिसा जाकीर 


१२-०१-२०१८ 


खर्च अपूर्ण व प्रतिज्ञालेख सादर केला नाही. 


निरंक 


१३ 


पेंदोर नानीबाई सुधाकर 


१२-०१-२०१८ 


निरंक 


खर्च अपूर्ण व प्रतिज्ञालेख सादर केला नाही. 
खर्च अपूर्ण व प्रतिज्ञालेख सादर केला नाही . 


१४ 


पेंदोर उमाकांत संजय 


१२-०१-२०१८ 


निरंक 


१५ 


बघेल प्रितमसिंह पंचमसिंह 


१२-०१-२०१८ 


खर्च अपूर्ण व प्रतिज्ञालेख सादर केला नाही. 


निरंक 


१६ 


१२-०१-२०१८ 


खर्च अपूर्ण व प्रतिज्ञालेख सादर केला नाही. 


निरंक 


शेख रुकसानाबी मोहमद 
हनिफ 


यवतमाळ : 


डॉ . राजेश देशमुख, 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ . 


दिनांक २ जून २०१८ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION ,PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 . 


